स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
चाकण नगरपरिषद, जिल्हा पुणे. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(५/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. ३११(५/नवि-३४, दि.१६.११.२०१८ 


शासन निर्णय :- 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत चाकण नगर परिषदेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 


रु. २.२६२३ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाळास संदर्भीय क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात आली आहे. 


२. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमळबजावणी चाकण नगरपरिषदे मार्फत सुरु असताना त्यांच्या 


असे लक्षात आले की, शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने या सविस्तर प्रकल्प अहवालात काही 


बाबींचा समावेश नाही. त्यामुळे, त्या बाबींचा समावेश सविस्तर प्रकल्प अहवालात करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


चाकण नगरपरिषदेने सादर केला होता. 


३. चाकण नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर 


करून तो प्रस्ताव दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला 


होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. चाकण नगरपरिषदेने सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 


या area निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्डाविळेल्या व रकाना ५ मधील 


रू ८५,४९,०००/- (पंच्याऐशी लक्ष एकोणपन्नास हजार फक्त) किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(५/नवि-३४ 


५. सदर वाढीव खर्च रक्‍कम चाकण नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी 


मधून करवा. यासाठी शासन कोणताही वाढीव निधी संबंधित नगरपरिषदेस शासन उपलब्ध करून देणार नाही. 


६. संदर्भीय क्रमांक ३ येथील दिनांक १६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शतींचे पालन करणे 


बंधनकारक राहील. 


७. सदरच्या बदलामुळे चाकण नगरपरिषदेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित किंमत रू 


३,११,७२,०००/- (तीन कोटी अकरा लक्ष बाहत्तर हजार फक्त) एवढी राहील. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१७३२२४७३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Aj it Sa h e b rao ण ais Lh Sete bain em 


Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=bcec5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd13379 


> a | we 48a428b4e4c992e5d3bf423, cn=Ajit Sahebrao Palwe 


Date: 2020.02.05 11:41:42 +05'30' 


(अजित पालवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
. राज्यअभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
११. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, पुणे. 
१३. मुख्याधिकारी, चाकण नगर परिषद. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(५/नवि-३४ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(५)/नवि-३४ दिनांक: 30 जानेवारी, २०२०: सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


सविस्तर नव्याने मंजूर | सविस्तर 
घनकचरा प्रकल्प करण्यात प्रकल्प 
शहर व्यवस्थापनासाठी | अहवाळाची| नव्याने मंजूर बाबी आलेल्या । अहवालाची 
अनुज्ञेय रक्‍कम | मंजूर बाबींची सुधारित 
किंमत किंमत किंमत 
1 १ | २ ३. |[_.. हे. ५ द 
Additional Cost for 
०.००९५ 
Weighing bridge 
Shed for processing 
0.3800 
340 sqm 
चाकण ४.९००० २.२६२२३ ३.११७२ 
Shed for processing 
०.०२५४ 
५०० sqm 
Compound Wall ०.४८०० 
Total ०.८५४९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


